महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब या संवर्गातील 
विधी अधिकारी पदांवर सरळसेवा प्रवेशाने 
नियुक्‍ती करण्याबाबत.-(शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ससेप्र-४४१८/प्र.क्र.१४७/प्रशा-२ 
मादम कामा रोड, मंत्रालय, मंबुई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १६ ऑक्टोंबर, २०१८ 


वाचा- १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक : २२६१/(११)(२६८०)/दहा, दि. ०६ जून, २०१८ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय सम क्रमांक दि. ३० ऑगस्ट, २०१८ 
३) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक: २२६१(११)(२६८०)/दहा, दि. १८ सप्टेंबर, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब या संवर्गातील विधी अधिकारी पदावर सरळसेवेच्या कोट्यातील 


पदांवरील उमेदवारांचे नियुक्तीचे आदेश दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१८ रोजी निर्गिमत झाले आहेत. सदर 


शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मध्ये नमूद तक्‍्त्यामधील अनुक्रमांक २ येथील उमेदवाराच्या नावासमोरील 


रकाना क्र.४ मध्ये “प्रवर्गाकरीता शिफारस” शीर्षकाखाली या रकान्यामध्ये “अराखीव” असे नजरचुकीने 


नमूद करण्यात आले आहे. तरी त्याऐवजी “अमागास (महिला) उमेदवार उपलब्ध न झाल्याने राखीव 


असलेल्या पदासाठी” असे वाचावे 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८१०१६१६१७१७२४२१ असा आहे. हे 


शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. न य मी 
Ravindra यया ल 


2.5.4.20=fd5fc4fceSt 


cai 
7: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Pralhad Ate कषान 
(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
प्रति, 
१) आयुक्त (शिक्षण) शिक्षण आयुक्‍त यांचे कार्यालय, म.रा.पुणे 


) 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर 
३) सर्व संचालक 
) 

) 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/नागपूर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ससेप्र-४४१८/प्र. क्र.१४७/प्रशा-२ 


६) शिक्षण उपसंचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, नागपूर 
७) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 
) 
) 


८) प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सात्तत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था नागपूर 

९) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर), नागपूर/वर्धा/भंडारा/चंद्रपूर/गडचिरोली 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

११) संबंधित कर्मचारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 

१२)निवडनस्ती 


प्रत माहितीसाठी, 


१) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

३) उपसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बॅक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. (पत्राद्वारे) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


